कोव्हिड -१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असताना 
कोव्हिड-१९ मुळे मृत्यू होणा-या अंगणवाडी कर्मचारी 
यांना सानुग्रह सहाय मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी,२०२२ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक २९.५.२०२०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण/प्र.क्र.४/का-९, दिनांक १४.०५.२०२१. 
3) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
४३५८/२०२१, दिनांक १२.१०.२०२१. 

8) आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
४४६१/२०२१, दिनांक २०.१०.२०२१. 

५) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
४७७३/२०२१, दिनांक ०३.११.२०२१. 

६) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
४९४६/२०२१, दिनांक २२.११.२०२१. 

७) आयुकत, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
५००७/२०२१, दिनांक २५.११.२०२१. 

८) आयुकत, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
५१३७/२०२१, दिनांक ०६.१२.२०२१. 

९) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र. एबाविसेयो/का७/अंगणवाडी/ 
५३४२/२०२१, दिनांक २०.१२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये कोव्हिड -१९ 


संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यू होणाऱ्या कर्मचा-यांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य लागू 


करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कोविड विषयक कर्तव्यावरील ( सर्वेक्षण, शोध, माग काढणे, 


प्रतिबंध, चाचणी, उपचार, मदत कार्य इ. ) कर्मचाऱ्यांना मृत्यूच्या सर्व प्रकरणी रु. ५० लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय 


मंजूर करण्याची कार्यपध्दती सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यांत आली आहे. 


२. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरुन आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास 


सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ ते ९ येथील पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन कोविड-१९ 


संबंधीत कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू AISA GSTS अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणी प्रत्येकी रु. ५० 


लक्ष रकमेचे सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम मृत्यूचा दिनांक 
१ पुणे श्रीमती विजया दादासाहेब जोगदंड | अंगणवाडी मदतनीस २२.०५.२०२१ 
२ कोल्हापूर | श्रीमती छाया प्रकाश मांगूरकर अंगणवाडी सेविका ०९.०५.२०२१ 
३ । नांदेड | श्रीमती चंद्रकला धोंडीबा देवकांबळे  । अंगणवाडी मदतनीस । १२.०४.२०२१ 
४ नांदेड श्रीमती कलावतीबाई दौलतराव लांडगे | अंगणवाडी मदतनीस ०७.०४.२०२१ 
4 जळगांव | श्रीमती लताबाई नाना पाटील अंगणवाडी सेविका २१.०४.२०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 


६ रायगड  । श्रीमती मंगल हरिश्चंद्र निलघे अंगणवाडी सेवि १९.०५.२०२१ 
७ । अहमदनगर | श्रीमती शगुप्ताअस्ळमशोख  ।अंगणवाडीसेविका । २८.०५.२०२१ 
८ कोल्हापूर | श्रीमती अरुणा सुरेश ढाले अंगणवाडी सेविका १७.०५.२०२१ 
९ धुळे श्रीमती सुरेखा बंडू तोरवणे अंगणवाडी मदतनीस २०.०४.२०२१ 
१० जळगाव | श्रीमती रत्नमाला पांडुरंग सोनवणे अंगणवाडी सेविका ०२.०४.२०२१ 
११ जळगांव । श्रीमती मुठाफ़ाबी युसुफमिया देशमुख । अंगणवाडी मदतनीस ०२.०७.२०२० 
(मुशफ़्फाबी अजीज देशमुख) 
१२ औरंगाबाद | श्रीमती रंचना गोविद पाटील (रंजना अंगणवाडी सेवि १२.०४.२०२१ 
नारायण पाटील) 
१३ औरंगाबाद | श्रीमती प्रतिभा विश्वनाथ औटी अंगणवाडी सेवि १६.०५.२०२१ 
१४ बीड श्रीमती सखुबाई आश्रुबा नवले अंगणवाडी सेविका ११.०३.२०२१ 
१५ अहमदनगर । श्रीमती मनिषा नामदेव रसाळ अंगणवाडी सेविका २७.०९.२०२० 
१६ वर्धा श्रीमती विजया विठ्ठलराव काळे अंगणवाडी सेविका ०७.०३.२०२१ 
१७ पालघर =| श्रीमती आशा किशोर आचोळकर अंगणवाडी सेविका ११.०७.२०२० 
१८ कांदिवली | श्रीमती माधवी महादेव रेडेकर अंगणवाडी सेवि २३.०४.२०२१ 
(मुंबई 
उपनगर) 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ४/व्यय-९ दि. २९.५.२०२० मधील तरतूदीनुसार 


वरीलप्रमाणे मृत्यू झालेल्या अंगणवाडी कर्मचा-र्‍यांच्या वारसास या संदर्भातील तरतुदी व नियम विचारात घेऊन 


सानुग्रह सहाय्य अदा करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची 
राहील. 

४. सदर प्रयोजनासाठी येणारा रु.९.०० कोटी खर्च भागविण्याकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाशीर्ष/उपश्ीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद विद्यमान तरतुदीमधून 
रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये ९.०० कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
खाशिर्ष व बाब विद्यमान यापुर्वी वितरित प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
२०२१-२२ 
1१ | २ ३ pk 
२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८)(०५) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना (सर्वसाधारण खची 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% 
(२२३६ १९४६५) 
१३- कार्यालयीन खर्च ४३.७२४० १२.७५ ९.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२७३/का.६ 


षु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- १२/व्यय ६,दिनांक १९.०१.२०२२ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२५११५८५३८८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VARUDKAR MAHESH ५७५५०५५५५५ ७५७५०० ५०७५७0० 


2.5.4.20=d93c496 19808687 72404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b360d 
83ce0fa6, pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 


A S H O K R A O serialNumber=7EBBBC37 1 2E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECDE2 
EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO. 


Date: 2022.01.27 13:19:49 +05'30' 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), 
) संबधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 
५) offer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

qo) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


